शासन निर्णय क्रमांक - खरेदी- २०१८/प्र.क्र -१६९/आरोग्य -८ 


जन्म्‌ मृत्यू नोंदणी करीता आवऱ्य्क असलेले कोरे नमूने छपाईच्या 
प्रशाकिय मान्यतेस मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्या विभाग 
शासन पुरकपत्र क्रमांक खरेदी -२०१८/प्रक्र-१६९/आरोग्या-८ 
नवीन मंत्रालय गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय कंपाउंड, 
कॉप्लेक्स बिल्डींग १० वा मजला मुंबई -४००००१ 
दिनांक २९ जानेवारी २०२० 
वाचा-: १) शासन निर्णय क्रमांक-खरेदी -२०१८/प्रक.१६९/आरोग्या-८ दिनांक ३१.८.२०१८ 
२)शासन निर्णय उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस २०१४/प्रक्र-८२/भाग-३ उद्योग-४ 
दिनांक १.१२.२०१६ 


प्रस्तावना-: 

जन्म्‌ मृत्यु नोंदणी करीता sas असलेले कोरे नमूने छपाई करीता संदर्भ क्रमांक -१ अन्वये 
रुपये ५६,०५,२००/-इतक्या रक्‍कमेस प्रशासकिय मान्यता देण्यात आली होती,त्यानुसार सहसंचालक 
आरोग्या सेवा (खरेदी कक्ष) यांच्याकडून निविदा राबवून निविदेव्दारे रूपये ५८,६९,८८६/-फक्‍्त्‌ इतका 
अंतिम रेट ठरविण्यात आला आहे.व पुरवठादारास पुरवठा आदेश दिले आहेत, पुरवठादाराने छपाई केलेल्या 
नमून्यांचा विलंबाने पुरवठा केला असल्याने विलंब Boh वजा जाता रुपये ५७,९३,६०४/-फक्‍्त्‌ इतक्या 
VEDA अदा करण्यासाठी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील अनुदानातून लेखाशिर्ष क्रमांक-२२१०१०९१ 
या लेखाशिर्षातगत मंजूर असलेले अनुदान रुपये 9०,००,०००/-इतके असून त्यापैकी ६० टक्के रक्‍कम रुपये 
४२,००,०००/-इतकीच बिडिएस प्रणालीवर वितरीत करण्यात आळी आहे. १०० टक्के अनुदान वितरीत 
करण्यासाठी वित्त्‌ विभागास विनंती करण्यात आली आहे.त्याअनुषंगाने रुपये ५७,९३,६०४/-इतक्या खर्चास 
मंजूरी देण्यात यावी अन्याथा सदर खरेदीचे आदेश /खर्च बिडिएस प्रणालीवर वितरीत असलेल्या 
अनुदानाच्या मर्यादेतच करावा या अटीच्या अधिन राहून व शासन निर्णय दिनांक ३१.८.२०१८ मधील 
अटींच्या अधिन राहून मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन आहे. 


शासन पुरकपत्र-: 


जन्म्‌ मृत्यु नोंदणी करीता आवर्य्क असलेले कोरे नमूने छपाई करीता सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षात लेखाशिर्ष क्रमांक-२२१०१०९१ या लेखाशिर्षार्तंगत मंजूर असलेले अनुदान रुपये ७०,००,०००/-इतके 
असून त्यापैकी ६० टक्के LET रुपये ४२,००,०००/-इतकीच बिडिएस प्रणालीवर वितरीत केली आहे. १०० 
टक्के अनुदान वितरीत करण्यासाठी वित्त्‌ विभागास विनंती केळी आहे.अन्याथा सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षात लेखाशिर्ष २२१०१०९१ मध्ये बिडिएस प्रणालीवर वितरीत असलेल्या अनुदानाच्या मर्यादेतच खरेदीचे 


शासन निर्णय क्रमांक - खरेदी- २०१८/प्र.क्र -१६९/आरोग्य -८ 


आदेशा /खर्च करावा,या अटीच्या अधिन राहून व शासन निर्णय दिनांक ३१.८.२०१८ मधील इतर सर्व अटींच्या 
अधिन राहून रुपये ५७,९३,६०४/- wad खर्च भागविण्यासाठी मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णयवि/२०१३/३०.क्र.प्र/२०१३-क्रमांक विअप्र ,वित्त विभाग ,नियम२-भाग, 

दिनांक सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम १७.०४.२०१५ पुस्तिका ,१९७८भाग- 

७ .नियम क्र ,४.क्र.उपविभाग दोन मधील अ ,पहिलाअन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानूसार सदरहू प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. सदर शासन पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या wWww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१२८१५४३४८८७१७ असा आहे. हा SST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jamsher Samsher Tadavi 
J a mM S h e [| DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=cc70f5be589b29aaa447f5cdd15c982678 
S a mM S h e [| 1de5daa02a4ecf339fb1d0559ab9d6, 
serialNumber=a92e218ede7b7c9acaa3beal 8f6d 
° 46feab420783e12f260504f402b54de8c476, 
Ta d a V | cn=Jamsher Samsher Tadavi 
Date: 2020.01.29 14:38:50 +05'30' 
(ज.स.तडवी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
व्यवस्थापकिय Gas, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि. परेल, मुंबई 
संचाळक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी Hay, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) , आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१०) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

११) अधिक्षक, विभागिय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


-0 


AD 


“८2 


०८ 


Cc 
ae 


yaa) 


S 


nm na ~~ ja CS ~~ — ~~ ष्य“ 


vo 


